पुनर्रचित हवामानावर आधारीत 
फळपिक विमा योजना सन २०१८-१९ 
मध्ये मृग बहाराकरिता राज्य हिस्सा 
५० टक्के निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३-अओ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ०१ नोव्हेंबर, २०१८ 


संदर्भ :- १) कृषि व पदुम विभाग शा.नि. क्र.विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३-अे, दि.२५-४-२०१८ 
२) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/फलो-१/पुह्‌आफपिकवयोअ.मा/२६१७/२०१८, 
दि.०३/०९/२०१८. 
३) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. २/४/२०१८. 
४) कृषिव पदु म विभाग शा.नि. क्र.विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३-ओ,दि.२४/०९/२०१८. 


शासन निर्णय दि.२४/०९/२०१८ अन्वये पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजना 
सन २०१८-१९ मध्ये मृग बहाराकरिता राज्य हिस्सा yooh निधी रु. ५८,४७,३८,०५७/-इतका निधी 
कृषि आयुक्‍त पुणे यांना वितरीत करण्यात आला आहे. 


शासन निर्णयामध्ये रु. ५८,४७,३८,०५७/- इतकी वितरीत केलेली रक्‍कम ही सबंधित विमा 
कंपनीस अदा करावयाची आहे.त्यासाठी सदर रक्‍कम कोषागारातून आहरण व वितरणा करीता 
सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-०१ यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणुन घोषित करण्यात येत असून, संचालक, विस्तार व प्रशिक्षण, कृषि आयुक्तालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे -०५ यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


सदर IRA निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेला निधी वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन 
दि २/४/२०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांचे पालन करून खर्च करण्यात यावा तसेच तात्काळ 
उपाययोजना होण्याच्या हेतूनेच कोषागारातून आहारीत करावा आणि सर्व अंमलबजावणी यंत्रणांनी सदर 
निधी उपयोजनाविना बँक खात्यामध्ये ठेवू नये. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३-अ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१८११०१११५३५०३५०१ असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Ashok Maroti 
Atram 
Date: 2018.11.01 11:56:53 +05'30' 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त कृषि, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२.संचालक, फलोत्पादन, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-०५ 
३.सर्व विभागीय कृषि सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य, 
४.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 
५.अधिदान व लेखा अधिकारी, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई - ३२. 
६.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
७.महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर 
८. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी पुणे. 
९.संचालक, SE व कोषागारे, मुंबई. 
90, सहसंचालकलंखा व कोषागारे, संगणक, नविन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई-३२. 
११.उपसचिव, नियोजन विभाग (कार्या.१४३१/१४८१) / वित्त विभाग (व्यय-१) 
१२. उपसचिव (अर्थसंकल्प), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय मुंबई - ०३२. 
१३. सर्व सहसचिव /उपसचिव /अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई -३२ 
१४. निवडनस्ती -१३ अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


